स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा 
योजनेसाठी नवीन लेखाशिर्षास (General) 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रअयो-२०२०/प्र.क्र.२२२/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: १६ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्र.रअयो-२०१६/प्र.क्र.२६०/आरोग्य-६, 
दिनांक १४ ऑक्टोंबर, २०२०. 


प्रस्तावना :- 


स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना संदर्भाधिन दिनांक १४ ऑक्टोंबर, २०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते 
अपघात विमा योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे लेखाशिर्षास 
(967869) मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


मागणी क्र. आर-१ 

२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०१ - नागरी आरोग्य सेवा- विषम चिकीत्सा 

११०- रुग्णालये व दवाखाने 

(०६) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 

(०६) (३५) स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना (सर्वसाधारण) (राज्य 
योजना) (कार्यक्रम) 

(२२१० जी ८९७) दत्तमत 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


Demand No. R-1 


2210 - Medical and Public Health 

01- Urban Health Services - Allopathy 
110, Hospitals and Dispensaries 

(06) Schemes In Five Year Plan 


(06) (35) Swargiya Balasaheb Thackeray Road Accident Insurance 
Scheme (General) (State Plan)(Scheme) 
(2210 G 897) voted 


31- Grant in Aid (Non-Salary) 


शासन निर्णय क्रमांकः रअयो-२०२०/प्र.क्र.२२२/आरोग्य-६, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२१ 


२. सदर ama निर्ण नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग अनोौ.संदर्भ 
क्र.४६८/२०२०/व्यय-१३, दिनांक २८.०१.२०२१ अन्वये तसेच महाळेखापाळ कार्यालय (लेखा व 
हकदारी) -१ यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक सं:ख.वि./चा-१/ सा.आ.विभाग /यू.ओ.आर.- 
३७/२०२०-२१/२८५ दिनांक 94.09.2029 अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१६१०५०१३१९१७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Subhash 

S U b h a ५ h Nivruti Gadge 
DN: c=IN, o=Government of 
Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 


Nivruti stores 


2.5.4.20=b1f74930407346db2703e 
ca69fb25a73a3ba8647d94e4c835 
79e877eeaa6372e, cn=Subhash 


G ठे d g e Nivruti Gadge 


Date: 2021.02.16 14:31:54 +05'30' 


(सु.नि. गाडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 

२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई 
६. संचालक, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई 

७. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई. (३प्रती) 

९. वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


